प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत- प्रति थेंब 
अधिक पीक घटकाची सन २०१८-१९ मध्ये 
अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वसाधारण 


प्रवर्गासाठी दुसर्‍या हप्त्याचा रु.२६२०० लक्ष 
निधी वितरीत करणे... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुसिंयो- ०६१८/प्र.क्र.१९१/१८/१४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
तारीख: १६ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा 
१) प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना- प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) घटकाच्या केंद्र 
शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना. 
२) प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत - प्रति थेंब अधिक पीक- पाणी व्यवस्थापन पुरक बाबी 
(४०॥॥॥७-॥) च्या केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना. 
) कृषि व पदुम विभागाचे पत्र क्र.०३१८/प्र.क्र.८१/१४-अ, दि.२ एप्रिल, २०१८ 
8) कृषिव पदुम विभागाचे पत्र क्र.०४१८/प्र.क्र.१११/१४-अ, दि. ११ एप्रिळ, २०१८. 
) 
) 


कृषि व पदुम विभागाचे शासन निर्णय क्र.०४१८/प्र.क्र.१५५/१४-अ, दि.२७ एप्रिल, २०१८ 
केंद्र शासनाच्या कृषी व MAHL कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र.१७-२/२०१८-आरएफएस- 
॥, दि.१० एप्रिल, २०१८. 
७) केंद्र शासनाच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र.१८-१२/२०१८- 
आरएफएस-॥।, दि.२९ मे, २०१८ (तीन पत्रे). 
८) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांकः सुसिंयो- ०६१८/प्र.क्र.१९१/१८/१४अे, 
दि.१९ जुन, २०१८. 
९) कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांकः सुसिंयो- ०६१८/प्र.क्र.१९१/१८/१४अे, 
दि.३० जुले, २०१८. 
qo) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांकः सुसिंयो- ०६१८/प्र.क्र.१९१/१८/१४अे, 
दि.३ नोव्हेंबर, २०१८. 
११) केंद्र शासनाच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र.१८-१२/२०१८- 
आरएफएस-॥, दि.३० ऑक्टोबर, २०१८. 
प्रस्तावना: 
केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत- प्रति थेंब अधिक पिक या घटकाची कृषी 
विभागाकडून अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यामध्ये केंद्र व राज्य हिऱ्याच्या निधीचे प्रमाण 
६०:४० असे आहे. 


o~ 
ae 


शासन निर्णय क्रमांकः सुसिंयो- ०६१८/प्र.क्र.१९१/१८/१४ओ 


केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि. १० एप्रिल, २०१८ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्यासाठी प्रधानमंत्री 
कृषी सिचन योजनेंतर्गत- प्रति थेंब अधिक पिक घटकाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी 
रु.४८००० लाख नियतव्यय मंजूर केला आहे व यामधील रु.४०००० लाख निधी सूक्ष्म सिंचनासाठी व 
रु.८००० लाख निधी पाणीसाठे निर्मिती व जलसंवर्धनाच्या (Water Harvesting/Water Conservation) 
कामावर खर्च करण्याचे सुचित केले व त्यानुसार वार्षिक कृती आराखडा तयार करुन राज्यस्तरीय 
मान्यता समितीच्या (SLSC) मान्यतेने सादर करण्याबाबत कळविले. तथापि, पाणीसाठे निर्मिती व 
जलसंवर्धनाची कामे स्वतंत्रपणे न राबविता सुक्ष्म सिंचनाश्ी संलग्न (Integrated with Micro 
Irrigation) राबविण्यात यावीत अशाही सूचना केंद्र शासनाने दिल्या. 

इतर उप घटकाचे नामांतरण “पाणी व्यवस्थापन पुरक बाबी” असे करुन सदर उप घटकाच्या 
मार्गदर्शक सूचना सुध्दा निर्गमित केल्या आहेत. त्यामध्ये पाणीसाठे व जलसंवर्धनांतर्गत अनुज्ञेय बाबीं, 
त्यावरील अनुज्ञेय खर्च व अनुदान मर्यादा विहित केली आहे. त्यानुसार, तयार केलेल्या सुक्ष्म 
सिंचनाच्या रु.६५६०८ लाख (केंद्र हिस्सा रु.४०००० लाख व राज्य हिस्सा रु. २५६०८ लाख) व पाणी 
व्यवस्थापण पूरक बाबी उप घटकाच्या रु. १३३३३ लक्ष (केंद्र हिस्सा रु. ८००० लाख व राज्य हिस्सा 
रु. ५३३३ लाख) अशा एकूण रु. ७८९४१ लाख रक्कमेच्या कार्यक्रमास राज्यस्तरीय मंजूरी समितीने 
(SLSC) दि.२५ मे, २०१८ च्या बैठकीत मान्यता दिली. 

केंद्र शासनाने संदर्भाधीन अनु.क्र.9 येथील दि. २९ मे,२०१८ च्या पत्रान्वये प्रति थेंब अधिक 
पीक घटकासाठी रु.९८०० लाख निधीचा पहिल हप्ता वितरीत केला आहे. सदर निधीचा प्रवर्ग निहाय 
व उप घटक निहाय तपशील खालील प्रमाणे आहे. 


(रु. लाखात) 
अ.क्र प्रवर्ग सुक्ष्म्सिचन = | पाणी व्यवस्थापन बाबीं एकूण 
१. | सर्वसाधारण ६३७१ १२७३ ७६४४ 
२. । अनुसूचित जाती ।९८० १९६ ११७६ 
३. | अनुसूचित जमाती ।८१७ १६३ ९८० 
एकूण ८१६८ १६३२ ९८०० 


त्यानुसार, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत - प्रति थेंब अधिक पीक घटकाच्या रु.७८९४१ 
लाख रक्कमेच्या वार्षिक कृती आराखडयास संदर्भाधीन दि.१९ जून, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देऊन, सर्वसाधारण प्रवर्गाचा केंद्र हिश्‍र्याचा रु. ७६४४ लाख निधी आयुक्‍त (कृषी) 
यांना वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीवर (BDS) वितरीत करण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती व जमाती 
प्रवर्गाचा केंद्र हिळयाचा निधी अनुक्रमे रु.११.७६ कोटी व रु.९.८० कोटी संदर्भाधीन दि. ३० जुले, 
२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. 

केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि. ३० ऑक्टोबर, २०१८ च्या पत्रान्वये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 
रु.२६२०० लक्ष निधी वितरीत केला आहे. सदर निधी आयुक्‍त (कृषी) यांना वित्तीय व्यवस्थापन 
प्रणाळीवर (805) वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुसिंयो- ०६१८/प्र.क्र.१९१/१८/१४ओ 


शासन निर्णय: 

१. सन २०१८-१९ या वर्षात प्रधानमंत्री कृषी सिंचन येाजनेंतर्गत- प्रति थेंब अधिक पीक घटकाची 
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी अमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र हिऱड्याचा दुसऱ्या हप्त्याचा रु.२६२०० लक्ष 
निधी वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीवर (बीडीएस) आयुक्‍त (कृषी) यांना वितरीत करण्यात येत अहे. 

२. सदर खर्च खालील लेखाशिर्षाखाळील सन २०१८-१९ च्या मंजुर तरतुदीत भागविण्यात 
यावा. 


मागणी क्र.डी-३, 

२४०१, पिक संवर्धन, 

११३ कृषि अभियांत्रिकी 

(००)(०७ प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना - (सूक्ष्म सिचन) (केंद्र हिस्सा), 
(२४०१२५०७४), 

३३ अर्थसहाय्य. 


३. केंद्र हिऊड्याच्या प्रमाणात राज्य हिळ्याचा आवश्‍यक निधी जिल्हा विकास निधीमधून उपलब्ध 
करुन घेण्याची कार्यवाही संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी करावी. 
४. सदर निधी खर्च करताना प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना- प्रति थेंब अधिक पीक घटकाच्या 
मार्गदर्शक सूचना, “उन्नत शेती- समृध्द होतकरी” मोहिम राबविणेबाबत दि.२७ एप्रिल, २०१८ च्या 
शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सचूना, संदर्भाधीन दि.१९ जून, २०१८ व दि. ३ 
नोव्हेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयातील A/a व विहीत कार्यपद्धती व संदर्भाधीन केंद्र शासनाच्या 
दि. ३० ऑक्टोबर, २०१८ च्या पत्रातील अटी/हशार्ती व सुचनांचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे. 
५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/ अर्थ-३,दि.२ 
एप्रिल, २०१८अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन व सदर शासन 
परिपत्रकातील अटींची पूर्तता करुन मा.अपर मुख्य सचिव (कृषी) यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१११६१२४९४४०६०१ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Shrikant 2 
Chandrakant Andge यायाय १ यी १4 या 
(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) मा.मंत्री (कृषी व फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा.राज्यमंत्री (कृषी व पणन) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुसिंयो- ०६१८/प्र.क्र.१९१/१८/१४ओ 


३) प्रधान सचिव (कृषी) यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

४) प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५) सचिव (जलसंधारण व रोजगार हमी योजना), ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई-३२ 

) सचिव (ला.क्षे.ववि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

) आयुक्‍त (कृषी),कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९) जिल्हाधिकारी (सवी 

१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सर्व जिल्हा परिषदा) 

११) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,वसुंधरा पाणळोट विकास यंत्रणा,पुणे 

१२) संशोधन संचालक, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी 

१३) संशोधन संचालक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी 

१४) संशोधन संचालक, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली 

१५) संशोधन संचालक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला 

१६)सर्व संचालक, कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 
) 
) 
) 
) 


SG © 


SS 


१७)संचालक, कृषी हवामान शास्त्र विभाग, पुणे 

१८)भारतीय हवामान शास्त्र विभाग, पुणे 

१९) विभाग प्रमुख, एकात्मिक जल व्यवस्थापन, महात्मा फुले कृषी विद्यापिठ, राहुरी 

२०) विभाग प्रमुख, सिंचन व निचरा अभियांत्रिकी, महात्मा फुले कृषी विद्यापिठ, राहुरी 

२१) विभाग प्रमुख, सिंचन व निचरा अभियांत्रिकी, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापिठ 


परभणी 

२२)विभाग प्रमुख, सिंचन व निचरा अभियांत्रिकी, डॉ बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी 
विद्यापिठ, दापोली 

२३)विभाग प्रमुख, सिंचन व निचरा अभियांत्रिकी, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापिठ, 
अकोला 


२४) सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

२५)जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी (सर्व) 

२६)सर्व कृषी विकास अधिकारी/सर्व उपविभागीय कृषी अधिकारी/सर्व तालुका कृषी 
अधिकारी/ 

२७)सर्व मंडळ कृषी अधिकारी 

२८)सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२९) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षण) महाराष्ट्र -१/२ मुंबई/नागपुर 

३०) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

) 

) 


39) संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई 
३२) मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी Sear, नवी मुंबई, वाशी 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुसिंयो- ०६१८/प्र.क्र.१९१/१८/१४ओ 


३३) उप मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा,कोकण/ नाशिक/ पुणे/ औरंगाबाद/ 
अमरावती/ नागपुर 
38) उप संचालक, लेखा व कोषागारे कोकण /नाशिक /पुणे/ औरंगाबाद/ अमरावती/ नागपुर 
३५) सर्व कार्यासने व पर्यवेक्षिय अधिकारी (कृषी) कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
३६) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


